RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ५२ ] 


बुधवार , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ६ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


सक्षम प्राधिकारी ( हायस्पीड रेल ) , तथा उपविभागीय अधिकारी , पालघर उपविभाग , पालघर यांजकडून 

मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ अन्वये 


घोषणा 


1 


, 


क्रमांक पीडी / भू.सं. / हायस्पीड रेल / अधिसूचना -१ ९ ( १ ) /कावि-७५५/२०२१.– ज्याअर्थी , समूचित शासन असलेल्या पालघर जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( १ ) याद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन दिनांक २ ९ जून २०२० व दिनांक १ डिसेंबर २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे , आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये 
अधिक तपशिलावर विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतूदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशिलावर वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ६ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


( १ ) गावाचे नाव - अंबाडी , ता . जि . पालघर 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्र . 


जमिनीचा प्रकार 


जमिनीचे स्वरुप 


अंदाजित क्षेत्र हे.आर मध्ये ( खाजगी ) 


१ 


२/५ 


०.११०० 


२ 


६ / २ / अ 


०.३२२० 


खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 


शेती 
शेती 
शेती 
शेती 


३ 


६ / २ / ब 


०.०४८० 


७/१ 


०.२५६० 


७/२ 


एकूण 


०.७३६० 


( २ ) गावाचे नाव - रोठे , ता . जि . पालघर 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्र . 


जमिनीचा प्रकार 


जमिनीचे स्वरुप 


अंदाजित क्षेत्र हे.आर मध्ये ( खाजगी ) 


१ 


१३/३३ 


०.०००५ 


२ 


१२/३ 


०.०२७५ 


१० / अ 


०.०६५७ 


४ 


११ 


०.०३४० 


५ 


८ / २ / अ 


खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 


05 9 


EEEEEEEEE 


शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 


०.११७० 


६ 


८ / ५ / अ 


०.१३५५ 


७ 


२५ / १ / अ 


०.०८१४ 


२५ / १ / ब 


०.१११३ 


९ 


२७ / क 


०.३८१० 


एकूण 


०.९ ५३ ९ 


( ३ ) गावाचे नाव - कमारे , ता . जि . पालघर 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्र . 


जमिनीचा प्रकार 


जमिनीचे स्वरुप 


अंदाजित क्षेत्र हे.आर मध्ये ( खाजगी ) 


१ 


१६५ 


or m 


०.०१३ ९ 
०.११४५ 


२ 


१६४ 


१५ ९ 


०.१४८६ 


४ 


१५४ 


०.० ९ ५ ९ 


m5K 


१५३ 


०.०००४ 


६ 


१५१ 


०.०७०१ 


EEEEEEEEEEEE 


७ 


खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 
खाजगी 


१४ ९ 


शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 
शेती 


०.०१०१ 


८ 


१४८ 


०.१८ ९ ४ 


९ 


१४६ 


०.१२६३ 


१० 


१४५ 


०.०००५ 
०.०२८२ 


११ 


१३ ९ 


१२ 


१४० 


०.२५१३ 


१३ 


११७/५८ व ११७/६२ 


०.०४०६ 


एकूण 


१.०८ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


३ 


B 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


, 


मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प जिल्हा पालघर 
मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प 
रेल्वे मंत्रालय , भारत सरकार यांनी भारतीय रेल्व योजना २०२० तयार केली आहे आणि त्या योजनेचा 
दस्तऐवज डिसेंबर २०० ९ मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे . सदर प्रकल्प जपान सरकारच्या सहाय्याने 
कार्यन्वित करावयाचा आहे . प्रकल्पाची एकूण लांबी ही ५०८.१७ कि.मी. असून त्यापैकी १५५.६४२ 
कि.मी. लांब इतका रेल्वे मार्ग महाराष्ट्र राज्यामधून ( बोगद्यातून २७ कि.मी. व १२७.६४२ उन्नत मार्ग ) 
जातो . महाराष्ट्र राज्यातील या अंतरामध्ये ४ स्थानके ( बांद्रा - कुर्ला - संकुल , ठाणे - विरार व बोईसर ) 
नियोजित केले आहेत . रेल्वे चालनाचा वेग प्रति तास ३२० कि.मी. इतका असेल . 


समाजाला होणारे लाभ 


मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पामुळे जलदगती रेल्वेप्रकल्प बांधकाम करणे , त्याचा वापर 
करणे , व देखभाल करणे याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . 


स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित नियमानुसार रोजगारच्या 
संधी मिळतील 


तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ , सुरक्षित आणि जलद प्रवास , भौगोलिक आणि 
सामाजिक दृष्टीने सर्वकष विकास , मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी 
अभिप्रेत आहेत . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ६ ९ -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


१ . 


प्रकल्पाचे बांधकाम 


२ . 


प्रकल्पाचे परिचालन 


३ . 


प्रकल्पाची देखभाल 


या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 

अनुसूची - चार 
भूमी संपादन अधिनियम , २०१३ मधील कलम १०८ नुसार १ ) जमिनीचे मुल्यांकन व २ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अंतर्गत 
घटकांबाबत राज्य शासनाने धोरण निश्चित केलेले आहे , त्यानुसार मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाकरीता भूमी संपादन 
अधिनियम , २०१३ मधील दुसऱ्या अनुसूचीनुसार तसेच महाराष्ट्र पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अंतर्गत घटक 

( १ ) जर ग्रामीण भागात घर गमावले तर इंदिरा आवास योजनेच्या निकषानुसार बांधलेले घर किंवा त्याऐवजी नियमानुसार अनुज्ञेय रक्कम 
देय राहील . किमान रु . १,६५,००० / 

( २ ) जर शहरी भागात घर गमावले तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषानुसार ५० चौ.मी. जोते क्षेत्र असलेले घर किंवा त्याऐवजी 
नियमानुसार अनुज्ञेय रक्कम देय राहील . किमान रु . ५.५ लाख देय राहील . 

( ३ ) जर कुटूंबात रोजगारासाठी पात्र उमेदवार असेल अशा प्रत्येक बाधित कुटुंबाला एकदाच ५ लाख रुपये दिले जातील . 

( ४ ) बाधित स्थलांतरीत कुटूंबाला दरमहा रु . ३,००० / - निर्वाह भत्ता स्थलांतराच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुसूचित 
जाती आणि जमातींच्या अशा कुटूंबांना अतिरिक्त रु . ५०,००० / - देय राहील . 

( ५ ) बाधित स्थलांतरीत कुटूंबाला रु . ५०,००० / - वाहतूक खर्च देय राहील . 
( ६ ) ज्या कुटूंबाकडे जनावरांचा गोठा किंवा छोटे दुकान होते , अशा कुटूंबाला एकदाच रु . २५,००० / - आर्थिक मदत देय राहील . 
( ७ ) कारागीर , छोटे व्यापारी यांना एकदाच रु . ५०,००० / - अनुदान देय राहील . 
( ८ ) घर बदलल्यानंतर एकदाच रु . ५०,००० / - पुनर्स्थापना भत्ता देय राहील . 

( ९ ) पुनर्वसन झालेल्या व्यक्तीच्या केवळ पहिल्या व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे संबंधित संपादन संस्थेकडून भरले 
जाईल . 


. 


+ 


( १० ) बाधित व्यक्तीने लेखी स्वरुपात संमती दिली तर वर उल्लेख केलेले पॅकेज अनुज्ञेय होईल . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १७ , २०२१ / कार्तिक २६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . 


उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , पालघर 


1 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 


ब . 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , पालघर 

कोळगांव , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , रुम नं . ११३ , पहिला मजला , 

ता . पालघर , 

जि.पालघर 


क . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 
नियुक्ती करण्यात आली आहे . त्या 

अधिसूचनेचा तपशील 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब वर्ष ५ , अंक ९ २ ( २ ) 
गुरुवार , जुलै ११ , २०१ ९ / आषाढ २० , शके १ ९ ४१ , महसुल व वन विभाग , 
अधिसूचना दिनांक ० ९ जुलै २०१ ९ अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर , यांची प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
म्हणून नियुक्ती करणेत आली आहे . 


पालघर , 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ . 


धनाजी तोरस्कर , 
उप विभागीय अधिकारी , 
पालघर उप विभाग , पालघर . 


2 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


1 


